केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ 
मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक 
न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 
धर्तीवरमहाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या 
आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- दिव्यांग-२०२०/ प्र.क्र.१२०/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा: १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाची अधिसुचना 
क्रमांक-३८-१६/२०२०-डीडी-॥, दि.४ जानेवारी, २०२१. 
३) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. दिव्यांग २०१९/ प्र.क्र.११४/१६-अ, 
दि.२९/५/२०१९. 
४ शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२,दि.२ फेब्रुवारी,२०२१. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदे सुनिश्चित करावयाचे असुन त्यानुसार वाचा ३ येथील अधिसुचनेन्वये केंद्र शासनाने 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी जाहीर केली आहे. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या वाचा ४ येथील शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करतांना 
प्रशासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार या 
विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील गट- 
अते ड” संवर्गातील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ व विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यांत येत 
आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय,केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय,नवी दिल्ली 
यांच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/ प्र.क्र.१२०/उद्योग-६. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"५/.॥8॥8/959॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२१०४१२१२५४०४२४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY SHANKARRAO INGLE 
A N J AY c=IN, o=Governmen f Maharash INDUSTRIES, ENERGY 
a 


AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Mahi hi 
2,5.4.20=f0d6 16600e4d2f5 10d 1c8cc19813e070ad282d2275bf6fc1 32 
S H A N KA R RAO | N G L E 2d 'f14e0a6, ‘SANJAY SHANKARRAO INGLE 
Date: 2021.04.12 13:04:55 +05'30° 


(संजय इंगळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव,राजभवन मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री सचिवाळलय,मुंबई 
मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

५. सचिव,महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग,मंबई(पत्राने). 

६. Wye feat कल्याण,पुणे 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
८. सामाजिक न्यायव विशेष सहाय्य विभाग (का.क्र.दि.क.२) मंत्रालय,मुंबई. 
९. सामान्य प्रशासन विभाग (का.क्र.-१२,१६-अ व 9-4) मंत्रालय,मुंबई. 
१०. उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासने. 

११. निवड नस्ती (उद्योग-६) 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मुंबई 


शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१९-प्र.क्र.२५१-दि.क.२/दिनांक २ फेबुवारी २०२१ नुसार 


दिलेल्या आदेशास अनुसरुन केंद्र शासनाने दिव्यांग साठी सुनिश्‍चित केलेल्या यादीनुसार जी पदे मंडळाच्या आस्थापनेवर आहेत, आणि सेवा-भरती नियमातील तरतुदीनुसार ती पदे 


दिव्यांग करिता सुनिश्‍चित करता आली नाहीत, अशी पदे दिव्यांग करिता सुनिश्‍चित करण्याकरिता नव्याने प्रस्तावित करण्यांत येत असून, त्या पदांची कर्तव्ये, जबाबदा-या व कामाचे स्वरुप 


इत्यादी माहिती 
परिशिष्ठ -अ 
अ. पदनाम शारिरिक दिव्यांग आरक्षण पदाची जबाबदारी आणि कर्तव्ये अभिप्राय 
क्र. आवश्यकता 
गट - अ 
| अर्थ सल्लागार व वि, aan अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांना मंडळाने अर्थ | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
as oa Mr, RW, |c)OL,OA,BL,OAL,cP,| बाबी विषयी प्रदान केलेले अधिकार आहेत त्यानुसार | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक आहे. 
: म लो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याबाबत सल्ला देणे व | कामाचे ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
त वता मंडळाच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे व मंडळास आवड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
१)(0 above. काम करण्यांस : 
आर्थिक बाबींवर सल्ला देणें. (AID AND Sulkin, काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो. 
२ उप मुख्य कार्यकारी |S, ST, W, |)B,LV राज्य शासनाच्या तसेच केंद्र शासनाने मंडळावर सोपविलेल्या कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
अधिकारी. ही ० BL.OAL.CP योजना प्रभावीपणे राबविणे. शासनास नवीन योजनांचे wed | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक आहे. 
गट- अ | Le,Dw, AAV, (आराखडा) सादर करणे, मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामाचे ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
र d)MI च्या नियंत्रणाखाली ी aid 
i D involving यांच्या नियंत्रणाखाली काम करणे. मंडळाच्या मुख्य कार्यालयामध्ये | आवश्‍यकतेनुसार अर, साधने व उपयंत्र 
(a)to(d) above. (AID AND APPLIANCES) काम करण्यांस 


नेमून दिलेल्या विभागाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पहावे 
व वेळप्रसंगी जिल्हा कार्यालयामध्ये दौरे करुन जिल्हा 
कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवणे, कर्मचा-यांच्या विभागिय खाते 
चौकशीसाठी चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त झाल्यास जिल्हा 
कार्यालयात दौरा करणे जिल्हा कार्यालयांमध्ये आयोजित 
केलेल्या प्रदर्शने, मेळावे व कार्यशाळा यांना उपस्थित राहून 
मार्गदर्शन करणे. 


साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु ठाकतो. 


लेखा व लेखा 5, BN, /a)B,LV राज्य शासन/खादी आयोग यांच्याकडून प्राप्त होणा-या निधीचे | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
परिक्षण अधिकारी ली हाळ BL.OAL.CP नियमानुसार आहरण व संवितरण करणे, मंडळामध्ये प्राप्त होणा-या | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
गट-अ SE, C, rae = SS ae करणे. Be हिशेब तत ह ae आहे. कामाचे ठिकाणी aid असते. 
शोब पत्रके तयार करणे, मंडळाचे मुख्य कार्यालय व जिल्हा । कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर 
| | । aa कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार : 
se involving (a)to(d) कार्यालये यांच्या हिशोबी पत्रकाचे अंतर्गत लेखापरिक्षण करणे व 13 
१००४९ निदर्शनास आलेले दोष दुरुस्ती करुन पडतो त्या eens: साधने व उपयंत्र (AID AND 
निदर्शनास आलेले दोष दुरुस्ती करुन घेणे, मंडळाच्या प्रशासकीय | 
खर्चासाठी आवश्यक असणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद शासनाकडून |APPLIANCES) काम करण्यास साधन 
मंजूर करुन घेणे, मंडळाचे संपूर्ण आहरण व संवितरण कामावर | व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो. 
नियंत्रण ठेवणे, मंडळाचे आर्थिक व्यवहार साक्षांकित करणे 
प्रसिध्दी अधिकारी 5, BN, |a)B,LV ग्रामोद्योगाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
अ ST, W, |b)HH Ee ee en err rare Wheel तत 
गट-अ Mr, RW, |c)OL,OA,BABL,OAL,C त्र टाय Sp या = FHA पाठविणे, | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
59६, 07, -९,०१,॥॥४, प्रत्रकार परिषदा आयोजीत करणे, प्रसार माध्यमांव्दारे मुलाखती, आहे. कागाचे ठिकाणी जञांत अराते. 
d)ASD,SLD,MI भाषणे, परिसंवाद इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, राज्यात विविध सोद 
| | ; कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार अर, 
1 ees (8)(0(6) | ठिकाणी आयोजीत केल्या जाणा-या प्रदर्शनामध्ये भाग घेवून व वां 
मंडळाच्या कामाची माहिती देणे. ल | 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो. 
सहा मु.का.अ/ 5, BN, |a)B,LV मंडळातील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या जिल्हास्तरीय आस्थापनाविषयक ।|कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
सहा.ले.व ले.प.अ/ | STW, |b)HH कामकाजाचे नियोजन करणे, मंडळाच्या जिल्हास्तरीय स्थावर व जंगम कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 
अधिकारी MF, RW, | C)OL,OA,BA,BL,OAL,C | मालमत्तेची खरेदी, देखभाल, निर्लेखन याबाबतचे संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे, का कां 
जि.ग्रा.अधिकारी/ | sec. |P, LC,Dw,AAV ey यो या तात ह माळा आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
| 3950) शासनाच्या योजना प्रभावीरित्या राबविणे, शासनास नवीन योजनांचे ee रता र 
गट-ब e)MD involving (a)to(a)| प्रारूप (आराखडा) सादर करणे, मंडळाने अर्थसहाय्य दिलेल्या शिवाचा पात १ 
above. उद्योजकांनी व संस्थांनी उत्पादित केलेल्या मालास ब बाजारपेठ Re व उपयंत्र (AID AND 
मिळवून देण्यासाठी ae कार्यक्रम राबविणे, खादी व ग्रामोद्योगाची |APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
प्रदर्शने, मेळावे आयोजित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा कार्यालये, खादी व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु sei 
ग्रामोद्योग आयोग तसेच अन्य संस्थांशी पत्रव्यवहार करणे 
संचालक S, BN, |a)B,LV मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना राबविली जाते. त्या योजनेच्या कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(मधमाशापालन) ST, W, BOL OABABLOALC विकास व विस्ताराची संपूर्ण जबाबदारी संचालक यांच्यावर आहे. कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
गट-ब MF,RW, |p [0,00,१५५, | कामाचे कार्यक्षेत्र पूर्ण महाराष्ट्रभर असल्यामुळे व पद तांत्रिक आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
SE,C /|d)ASD,SLD,MI स्वरुपाचे असल्यामुळे मधमाशा पकडणे, जतन करणे, वाढविणे या कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 


e)MD involving (a)to(d) 
above. 


कामावर नियंत्रण ठेवून नियंत्रणाखालील कर्मचा-यांना तांत्रीक 


साधने व उपयंत्र (AID AND 


Anes करणे, शासन योजना राबविणे व प्रगती अहवाल 
शासनास सादर करणे 


APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु ठाकतो 


| संचालक S,BN,  ।89)8,-४ हातकागद उद्योगाचे हे पर्यवेक्षकिय पद आहे. हातकागद ।कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(हातकागद) = ae arth 04.84.81_041_2 उद्योगाच्या विकास व विस्ताराची संपूर्ण जबाबदारी संचालक 'कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
गट-ब SEC 0, ०७०॥,॥१५५, | यांच्यावर आहे. हा उद्योग करणा-या उद्योजकांस प्रशिक्षण देणे, आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI उद्योग उभारणीसाठी मदत करणे, त्यांच्या उत्पादीत मालास कामाच्या MARISTA सॉप्टवेअर, 
त वतीन बाजारपेठ मिळवून देणे. हातकागद उद्योजकांच्या युनिटला भेटी ।साधने व उपयंत्र (AID AND 
देऊन अडचणी दूर करणे व तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम GS Weal 
सहा.विकास S,BN,  |।9)8,॥-४ पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम, मराठवाडा विकास कार्यक्रम, आत्मा |कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
८ अधिकारी (मध) 2 a aa: योजना या योजनेखाली शासनाकडून प्राप्त होणा-या अनुदानामधून ।कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
गट-क SE.C _|c)OL,OA,BA,BL,OAL,C| शेतक-यांना मध उद्योगाचे प्रशिक्षण देणे, मध उद्योगास पुरक आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
2, LC,Dw, AAV, असलेल्या भागाचा सर्व्हे करुन जास्तीत जास्त शेतक-यांना हा कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
ह गक पुरक उद्योग करण्यास प्रवृत्त करणे, प्रशिक्षण देणे व तांत्रिक साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. artes करणे, मध संकलनावर नियंत्रण ठेवणे, योजनेच्या APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
प्रगतीचा अहवाल वरिष्ठांस सादर करणे. व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु डाकतो 
९ संशोधन अधिकारी oN atts जंगलामध्ये जाऊन मधमाशांच्या वसाहती पकडणे व त्या पासून कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
मध Pe वाण विकसीत करण्यावर संशोधन करणे, मधमाशांना कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
= कं प्र २0, |c)OL,OA,BA,BL,OAL,C गतीत wre वा 6 त . यावर टी oe ल्न म ता वाहा 
SE,C P, LC,Dw, AAV, थाईसेफ Gs यासारखे रोग झाल्यास त वाचविण्यासाठी |आहे. कामाच [टकाणा शात असते. 
d)ASD,SLD,MI ee a eee See व्या आवर्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving रासयने विकसीत . इतर राज्यांमधील म आयात करुन वर यय 
(a)to(d) above. त्यापासून नवीन जाती तयार करणे. नवीन मधयंत्रे व मधपेट्या साधने व STE (AID AND 
a णा वक्त APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु Wea 
| 0 ज्येष्ठ लघुलेखक ay ey मंडळातील मा.अध्यक्ष आणि मामु.का.अ. या अधिका-याचे led काम मूख्यत व्यवस्थीत प्रकाश 
MF, पण OL व के लघुलेखनाचे तसेच इतर कामे पहाणे. असलेल्या कार्यालयातील आहे.. कामाचे 
9६, ७ P, LC,Dw, AAV, ठिकाणी atic असते. कामाच्या 
d)ASD,SLD,MI आवड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 


e)MD involving (a)to(d) 
above. 


उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
काम करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु ठाकतो 


| १ लघुलेखक 5, BN, =| a)B,LV मंडळातील वर्ग-१ अधिका-याचे लघुलेखनाचे तसेच इतर कामे सर्व काम मूख्यत व्यवस्थीत WHIT 
ST, W, b)HH कार्यालयातील कामाचे 
प्रा २0, |c)OL,OA,BA,BL,OAL,C पहाणे. असलेल्या आहे.. कामाचे 
SE,C P, LC,Dw, AAV, ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
d)ASD,SLD,MI आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
e)MD involving (a)to(d) उपरांत 
30006. उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
काम करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो 
१२ ज्येष्ठ अधिक्षक/ज्येष्ठ S/ST/ |a)B,LV शासन व खादी आयोगाचा पत्रव्यवहार सांभाळणे, कॅश बुक दररोज कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
लेखापाल/ ज्येष्ठ | ॥/ OL OABABLOALC| तपासून सहया करणे, शासनास पाठविण्याच्या अंदाजपत्रकाची कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
लेखा परिक्षक/ न ८. 5, ९०५१५४, | माहिती तयार करणे. मंडळाच्या वार्षीक हिशेब पत्रके हाताळणे, आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
सांख्यिकी सहाय्यक d)ASD,SLD,MI लेखा परिक्षणाबाबत महालेखापाल, जिल्हा कार्यालये, खातेनिहाय कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
eee (a)to(@) | se यांच्याशी wee ot, लेखा परिक्षण अहवालामध्ये led gous (AID AND 
दर्शविलेल्याप्रमाणे दुरुस्तींची पूर्तता करुन घेणे, वेतन, सेवा उपदान |APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
बीले, सेवापुस्तके, आस्थापनाविषयक बाबी तपासणे, विभागातील ।व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
कर्मचा-यांवर नियंत्रण ठेवणे. 

१३ | कनिष्ठ अधिक्षक | 9, ST, |a)B,LV जिल्हा कार्यालयामध्ये अर्थ सल्लागार यांचे प्रतिनिधी म्हणून सर्व काम मूख्यत व्यवस्थीत प्रकाश 
/ज्येष्ठ अन्वेषक/ च He on त ताका लेखाविषयक काम पाहणे, जिल्हयामधील सर्व आर्थिक व्यवहारावर असलेल्या कार्यालयातील आहे.. कामाचे 
लेखापरिक्षक c LC,DW,AAV, नियंत्रण sun व आर्थिक व्यवहाराचे eh लेखा परिक्षण करणे, संपूर्ण ठिकाणी झांत असते. कामाच्या 

d)ASD,SLD,MI जिल्हयामध्ये आवश्यकतेनुसार दौरे करुन उद्योजकांना भेटी देणे व आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
e)MD involving (a)to(d)| विनियोग पत्रके गोळा करणे, जिल्हयामधील बलुतेदार ग ROSANG गा दार 
above. सोसायटयांची तपासणी करणे. mae. ) 
काम POA साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो 

न ४ सहा जिल्हा ग्रामो. | 8, ST, |a)B,LV जिल्हा ग्रामोदयोग अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली दिलेले विषय कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
अधिकारी Ba a nL क क हाताळणे, मंडळाने कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकरणांच्या वसूलीचा 'कार्यालयाबाहेर काम करणे आवऱ्यक 

C '|P,LCDw,AAV, | पाठपुरावा करणे, वेगवेगळया वसुलीसाठी ेव्हीन्यू रिकव्हरी आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI सर्टिफिकेट तयार करणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयास भेट देऊन कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर 
e)MD involving (a)to(d)| तहसीलदारांमार्फत वसुलीसाठी प्रयत्न करणे, कर्मचा-यांची प्रवास त वया वा ° 

above. विले तपासणे, fer अहवाल. तगर करणे, माहिती afore SAT IST ( 


संदर्भात असलेले काम, कोर्ट केसेस संदर्भात असलेले काम व 
विभागीय चौकशी प्रकरणे हाताळणे, ग्रामोदयोग वसाहतीच्या 
संदर्भात पत्र व्यवहार हाताळणे 


APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु ठाकतो 


१५ रसायन शास्त्रज्ञ 8, छो. 9)8.-0/ वेगवेळी रसायने वापरुन मधाचे पृथःकरण करणे, मध एगमार्क कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(मध) a ae BOE OABABLOAL.C) करणे, मध जास्त कालावधीपर्यंत टिकण्यासाठी व उच्च प्रतीचा मध कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
5€'0  |P,LC,Dw,AAV, | निर्मितीसाठी वेगवेगळे प्रयोग करणे आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) साधने व उपयंत्र 
above. साधने व उपयंत्र (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
१६ रसायन शास्त्रज्ञ 5, 8४ =| a)B,LV वेगवेगळया कच्च्या मालापासून चांगल्या प्रकारचा हातकागद कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(हातकागद) a a OL OABABLOALC विकसित करणे, कागद उद्योगाकरिता आवश्यक असणा-या कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
SEC. |P,LC,DWAAV, >| रसायनांची योग्यता पाहणे, हातकागद युनिटकडून येणा-या lone. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI रसायनांची गुणवत्ता पाहणे, रंगीत कागद बनविण्याकरीता रंगाचे कामाच्या आवड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) करणे पा वरन 
above. प्रंशाणे निश्‍चित करणे साधने व उपयंत्र (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु हाकतो 
| (9 मा.अध्यक्ष यांचे स्वीय) 8, BN, | a)B,LV स्वीय सहाय्यक म्हणून मा.अध्यक्ष यांची कामे करणे, मा.अध्यक्षांच्या कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
सहाय्यक a aa OABABLOAL.C| दौर्‍याचे कार्यक्रम आखणे व व्यवस्था करणे., वेळप्रसंगी मा.अध्यक्ष कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
SE,C |P,LC,DW,AAV,  - । यांचेसोबत प्रवास करणे आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
d)ASD,SLD,MI कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) साधने व उपयंत्र 
30006... साधने व STaA (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
१८ सहा.रसायन शास्त्रज्ञ 8, BN, a)B,LV रसायन शास्त्रज्ञ यांना त्यांचे कामात सक्रीय मदत करणे, संगमताने कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(हातकागद) = ay OL OABABLOAL.c| SCPRS निर्मितीबाबत विविध प्रयोग करणे व प्रयोगाचे फलित |कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
5€'0  |P,LC,DW,AAV, | पाहणे. आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) साधने व उपयंत्र 
above. साधने व उपयंत्र (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
१९ प्रसिध्दी सहाय्यक २ गोण होह मंडळाच्या कार्याच्या प्रसिध्दीच्या दृष्टीने खादी ग्रामोद्योगी | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
तथा उपसंपादक क RW, Boron BA,BL,OAL,C प्रदर्शने/मेळावे आयोजित करणे, वार्षिक अहवाल awe लेखे | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 


SE,C P, LC,Dw, AAV, माहिती पत्रके व प्रसिध्दीशी संबंधित अन्य छपाईच्या कामाचे आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
Dinca. (a)to(d) नियंत्रण करणे, als कागद खरेदी प्रुफ तपासून ले आऊट | कामाच्या आवर्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
above. आवश्यकतेनुसार भाषांतर करुन घेणे, छापखान्याशी प्रत्यक्षात साधने व उपयंत्र (AID AND 
शतकात अशात APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु WHat 
Qo ।ज्ये.सहाय्यक/अन्वेषक, BN,  ।9)8,-४ मंडळामधील सरळ सेवा भरती/पदोन्नती, कालबध्द पदोन्नती व | सर्व काम मृख्यत व्यवस्थीत vO 
/रोखापाल दुय्यम 31,४५५, 0) आश्वासित सेवांतर्गत प्रगती योजना कामे हाताळणे. कर्मचा-यांचा । असलेल्या कार्यालयातील आहे. कामाचे 
लेखा परिक्षक(मध cE i १111111110) आस्थापनाविषयक पत्रव्यवहार हाताळणे, मंडळाच्या स्थावर व ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
योजनेसह) उ d)ASD,SLD,MI जंगम मालमत्तेची देखभाल, दुरुस्ती व दैनंदिन साफसफाईवर आवश्यकरेनुसार arenes genre 
e)MD involving (a)to(d) | नियंत्रण ठेवणे, खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या मंडळामार्फत राबविल्या ae : 
above. deen ata योजना, सीबीसी. aeeth, dave dorm | SA AID AND ACPEIANCES) 
निर्मिती योजना याबाबतचा dl पत्रव्यवहार हाताळणे, कारागिर | PM करण्यास साधन व उपयत्राच्या 
रोजगार हमी योजनेखाली बलुतेदार संस्थांच्या अडीअडचणी मदतीने काम करु शकतो 
सोडविणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे संस्थेचे सभासद कार्यकारी 
मंडळ व संस्थेचे कर्मचारी यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम करणे 
२१ निरिक्षक (हातकागद) मुर क हातकागद उद्योगाच्या महाराष्ट्रामधील सर्व उद्योगांना भेटी देणे व कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
ae AOL OABABLOAL.C| उद्योजकांचे उत्पादन व विक्री याबाबतचे अहवाल गोळा करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे हा 
SEC |P,LC,DWAAV,  । । नवीन युनीट उभारणीसाठी सर्व प्रकारचे तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
d)ASD,SLD,MI हातकागद उद्योगाच्या विकास व विस्तारासाठी प्रयत्न करणे आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व उपयंत्र 
e)MD involving (AID AND APPLIANCES) काम 
(a)to(d) above.. करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो 
२२ निरिक्षक (मध) sg rari मध उद्योग करणा-या शेतक-यांची / उद्योजकांची कर्ज व अनुदान | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
as RW, का ह प्रकरणे स्विकारुन पूर्तता करणे, लाभधारक उद्योजकांना | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
5६, ९ P, LC,Dw, AAV, मधपेट्यांच्या वाटपाबाबत नियोजन करणे. मध उद्योगाच्या क्षेत्रिय आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI कर्मचा-यांनी निवड केलेल्या जागेचे सर्वेक्षण करणे, मधमाशांची | कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
त वनीता राणी पैदास कार्यक्रम राबवून वसाहती वाढविण्यासाठी प्रयत्न साधने व उपयंत्र (AID AND 
करणे. प्रतिकुल हवामानानुसार मधपेटयांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर | APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
करणे. प्रशिक्षण सत्र राबविणे. शेतक-यांना मधमाशांपासून होणा-या । व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
परागी भवनाची माहिती देवून हा व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करणे. 
23 पर्यवेक्षक (मधमाशा) ay त्य मंडळाच्या मध उद्योंगाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण were असून मध | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 


योजना पूर्ण राज्यामध्ये राबविली जाते. प्रत्येक मध पर्यवेक्षकावर 


MF,RW, |c)OL,OA,BA,BL,OAL,C| एक प्रादेशिक विभागाची मध योजनेचा विकास/विस्तार प्रशिक्षण, | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
SE, € विणत जागेचा सर्वे, मध उद्योगाचे साहित्य वाटप इ.प्रकारच्या क्षेत्रिय | आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
e)MD involving कामाची जबाबदारी असते, जंगलात जावून मधमाशांच्या वसाहती | कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
(a)to(d) above. पकडण्याच्या कामाची जबाबदारी मध पर्यवेक्षकाची असते. साधने व उपयंत्र (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु Waal 
२४ सारथी S, BN, ।9)8,-४ मंडळाच्या प्रशासन विभागामध्ये असलेल्या वाहनांवर सारथ्याचे काम । कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
ST, W, b)HH ax मंडळातील अधिका यांना ज्या ज्यां बाहेरगांवी दौ- ars 
: c)OL,OA,BA,BL,OAL,c| करणे, | अधिका-यांना ज्या ज्या वेळी बाहेरगांवी दौ आहे 
MF, | P, LC,Dw, AAV, यांसाठी, बैठकांसाठी वाहन आवश्यक असेल त्या त्या वेळी 
d)ASD,SLD,MI वाहनांवर चालकाचे काम पहाणे. 
e)MD involving 
(a)to(d) above. 
२५ ज्येष्ठ औद्योगिक | 8, 8४, |a)B,LV पंतप्रधान रोजगार कार्यक्रमाच्या प्रसिध्दीचा आराखडा तयार करणे. | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
पर्यवेक्षक ST, W, ae वसित टा योजने अंतर्गत अर्ज मागवून आलेल्या अर्जाची छाननी करणे व | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
MF, RW, |, LC,Dw, AAV, me) कर्ज प्रकरणाचे प्रस्ताव कीक तयार करणे. कर्ज प्रस्तावांना जिल्हा आहे. कामाचे ठिकाणी ज्ञांत असते. 
SE,C |d)ASD,SLD,MI ग्रामोदयोग अधिकारी यांची मान्यता घेणे, जिल्हा टास्क फोर्स कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर 
e)MD involving (a)to(d) | कमिटीच्या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बैठकीचा Ses व णा णा ° 
above. कार्यक्रम तयार करणे, टास्क फोर्स समितीपुढे प्रस्ताव सादर ee ( Lannie 
करणे, टास्कफोर्स समितीचे सभेचा इतिवृ-तात तयार करणे, टास्क | APPLIANCES) काम करण्यास साधन 
फोर्स समितीने मंजूर केलेली प्रकरणे बँकेस पाठविणे, | व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु शकतो 
पी.एम.ई.जी.पी. योजनेखालील सर्व प्रकरणांचे बँकनिहाय रजिस्टर 
अद्ययावत ठेवणे. मंजूर प्रस्तावाबाबत क्लेमच्यादृष्टीने तसेच 
ट्रेनिगच्या संदर्भात कार्यवाही करणे 
कनिष्ठ सहाय्यक | S,BN, |a)B,LV आवक-जावक पत्रव्यवहार पहाणे, टंकलेखन करणे व तपासून | सर्व काम मूख्यत वव्यवस्थीत प्रकाहा 
२६ | तथा टंकलेखक | ST, Ww, b)HH संबधितास देणे, किरकोळ रजा,बदली रजा,यांच्या नोंदी ठेवणे, । असलेल्या कार्यालयातील आहे. आहे. 
‘ c)OL,OA,BA,BL,OAL,C डेडस्टॉक टिकावू वू वस्तुंचा हिशोब ठेवणे. टपाल स्टेशनरी ' 
MF, RW; |p, LC,Dw, AAV, ae क च pai ae 21 16 = als नता पाल स्ट्शनर| | कामाचे ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
SE,C | 0850,51-0,॥ याबाबतचा पुरवठा करुन हिशोब , दूरध्वनीच्या नोंदी आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 


e)MD involving (a)to(d) 
above. 


रजिस्टरमध्ये ठेवणे व सादर करणे,हजेरीपत्रक तयार करणे 
प्रशासन विभागाची कामे पहाणे, वरिष्ठाना कामात मदत करणे. 


उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
काम करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु ठाकतो 


२७ औद्योगिक पर्यवेक्षक, 8, 8४, |a)B,LV पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत-लाभार्थीची निवड करुन | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
ST, w, |5)HH अर्ज स्विकारणे, मुलभुत सुविधांची खात्री करणे. प्रस्ताव तयार | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
MF, RW, व कप कि करणे व जिल्हा कार्यालयास सादर करणे, विशेष घटक योजने आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
SE,C |d)ASD,SLD,MI अंतर्गत-लाभार्थिची निवड करुन अर्ज pa pide जागेची | कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) | पहाणी करणे. प्रस्ताव तयार करणे व जिल्हा कार्यालयास सादर see as 
above. करणे, कारागिर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत-तालुका पातळीवरील साधने व उपयंत्र (AID ANP 
बलुतेदार सहकारी संस्थांची तपासणी करणे, मंडळ स्तरावरील व |APPLIANCES) काम करण्यास साधन 
आर.आर.सी प्रकरणांच्या वसुलीचा पाठपुरावा करणे. केंद्र शासन व | व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु Waa 
राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रसिध्दीसाठी मेळावे घेणे, 
ग्रामोद्योग युनिट धारकांच्या मालास बाजारपेठ उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी प्रयत्न करणे, ई.डी.पी. ट्रेनिंगबाबत तालुकास्तरावरील 
उमेदवारांची निवड करणे. उत्पादन विक्री/विनियोग पत्रके इ.कामे 
करणे. 
२८ | क्षेत्रिक (मध) 5, BN, /a)B,LV संपूर्ण जिल्हयाची मधउद्योगाच्या दृष्टिने पाहणी/सर्व्हे करुन कार्यालयातील काम आहे.अनेकदा क्षेत्रीय 
ST, W, | >)HH मधउत्पादनाला परागीभवनास/राणी पैदास क्रार्यक्रमांस उपयुक्त । स्तंरावर काम करणे आवश्यक आहे. 
c)OL,OA,BA,BL,OAL,C ठिकाणे Pass अहवाल विभागीय क्षक यां 
था, RW, |p LC Dw,AAV, तालुके/ डुन अहवाल वि' पर्यवेक्षक यांना पाठविणे. | कामाचे ठिकाणी aia असते. कामाच्या 
SE,C |d)ASD,SLD,MI प्रमाणबध्द नकाशे तयार करणे, जिल्हयातील मधपाळांच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
e)MD involving (a)to(d) | सोसायटया स्थापन करणे, मध संकलन करणे, नवीन मधपाळांच्या स्य : 
above. वसाहती तपासून कार्यवाही सुचविणे, मधमाशांना उपयुक्‍त wi ae AND १५१७१८०) 
वनस्पतीची लागवड करण्याविषयी मार्गदर्शन करणे, परागीभवन व | कीर करण्यास साधन व उपयत्राच्या 
वसाहती विभाजनासाठी वसाहतीचे स्थलांतर करणे मदतीने काम करु Wal 
२९ ज्येष्ठ प्रयोगशाळा 5, BN, ।9)8,-४ मध पृथःकरण करणे,मध एगमार्क करणे या कामास रसायन | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
सहाय्यक (मध) व Ob OABABLOAL.C| शास्त्रज्ञाना मदत करणे, संशोधन अधिकारी यांना संशोधन प्रकल्प | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 
SE,C 7, -७०॥,॥॥५५, | प्रयोग व कामात मदत करणे. मधमाशा उद्योग प्रशिक्षणाची संपूर्ण | आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
d)ASD,SLD,MI जबाबदारी जेष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक यांची राहील. प्रशिक्षण | कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
e)MD involving (a)to(d) | घेतलेला अभ्यासक्रम इ. सविस्तर अहवाल तयार करणे. साधने व उपयंत्र 
above. साधने व उपयंत्र (AID AND 
APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु WHat 
३० |लघुटंकलेखक 5, 8४, | a)B,LV गट-ब अधिका-यांकडील लघुलेखनाचे काम करणे कार्यालयातील काम आहे. कामाचे 
= a Seon BA,BL,OAL,C ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
5६, ९ P, LC,Dw, AAV, आवऱ्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 


d)ASD,SLD,MI 


e)MD involving (a)to(d) 
above. 


उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
काम करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु ठाकतो 


३१ मुख्य टंकलेखक 8, BN, /a)B,LV टंकलेखन विभागाचे प्रमुख म्हणून काम पहाणे, टंकलेखकांना | कार्यालयातील काम आहे. कामाचे 
ST, W, b)HH कामाचे वाटप करणे, टंकलेखनाच्या कामाचा मासिक अहवाल ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
ना” १॥, |c)OL,OA,BA,BL,OAL,C कामाचे वाटप , टंकलेखनाच्या कामाचा मासिक अहवाल ठिकाणी शांत सते. कामाच्या 
5६, ९ P, LC,Dw, AAV, तयार करुन सादर करणे. आवर्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
d)ASD,SLD,MI उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
e)MD involving (a)to(d) Sar uae ee Sue 
above. काम करण्यास साधन व उपयत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो 
३२ टंकलेखक S,BN,  |93)8,-४ संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सोपविलेले | कार्यालयातील काम आहे. कामाचे 
ST, W, b)HH aaa काम aR Sart ay} aca 
MF_RW, |c)OL,OA,BABL,OAL,C टंकलेखनाचे काम ठिकाणी शांत असते. कामाच्या 
SE, ९ P, LC,Dw, AAV, आवरड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
d)ASD,SLD,MI उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
e)MD involving (a)to(d) a en 
above. काम HUG साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो 
33 दूरध्वनी चालक S,BN, |।9)8,-४ अधिका-यांना/कर्मचा-यांना बाहेरुन आलेले दूरध्वनी कॉल जोडून | कार्यालयातील काम आहे. कामाचे 
क a OL OABABLOAL.C देणे तसेच मागणी करण्यांत आलेले दूरध्वनी लावून देणे, खाजगी ठिकाणी शांत असते. 
SEC |P,LC,DWAAV, | दूरध्वनीचे दैनंदिन रजिस्टर ठेवणे, महत्वाच्या दूरध्वनींचे रजिस्टर 
d)ASD,SLD,MI अद्ययावत ठेवणे. 
e)MD involving (a)to(d) 
above.. 
38 विक्रेता तथा प्रयोग |S, BN,  |a)B,LV मध विक्री व इतर मालाचा हिशोब ठेवणे, मध उद्योग पहाणीस कार्यालयातील काम आहे. कामाचे 
निर्देशक ST, W, b)HH aac SIERRA HY SETS डेमोस्ट्रेशन करां a या अत ae 
MF_RW, |c)OL,OA,BA,BL,OAL,C आलेल्या AKA मध उद्योगाचे डेमोस्ट्रेशन करणे ठिकाणी शांत सते. कामाच्या 
SE, ९ P, LC,Dw, AAV, आवरड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, साधने व 
d)ASD,SLD,MI उपयंत्र (AID AND APPLIANCES) 
e)MD involving (a)to(d) aan करावासा Ga ee 
above. काम करण्यांस साधन व उपयंत्राच्या 
मदतीने काम करु शकतो 
३५ प्रचार सहाय्यक 5, 8४,  ।89)8,-४ मंडळाची ग्रामोद्योग विषयक प्रदर्शने ज्या ज्या ठिकाणी आयोजित | कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
el a ता OABABLOAL.C केलेली असतील त्या ठिकाणी उपस्थित राहून त्याचे प्रसिध्दी | कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
SEC |P,LC,Dw,AAV, | विषयक साहित्य ग्रामोद्योग मासिकाद्दारे प्रसिध्द करणे, प्रदर्शनाचे | आहे. कामाचे ठिकाणी झ्ांत असते. 
d)ASD,SLD,MI बॅनर तयार करणे/लावणे, मंडळाच्या योजनांची माहिती | कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 


e)MD involving (a)to(d) 


above. उद्योजकांना, कारागिरांना उपलब्ध करुन देणे, उपसंपादकांना साधने व उपयंत्र (AID AND 
ग्रामोद्योग मासिक प्रसिध्द करण्यासाठी मदत करणे. वेळप्रसंगी | APPLIANCES) काम करण्यांस साधन 
मेळावे, प्रदर्शन याकरिता प्रवास करणे व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु ahd 
Abbreviations 
Sr.No. Abbreviations Long Form Sr.No. | Abbreviations Long Form 
1 [Bo 13ऑ्__| 306 12 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 13 AAV Acid Attack Victims 
3 a Deaf 14 ASD Autism Spectrum Disorder (M Mild 
MoD-Moderate) 
4 HH Hard of Hearig 15 |ID ————_| Intellectual Disability 
5 OL One Leg 16 SLD Special Learning Disability 
| 6 | PAL One Arm and One leg 17 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 18 MD Multiple Disabilities 
fe 8__|10 Leprosy cured 19 OA One Arm 
| 9 [BA Both Arms 20 BL Both Leg 
10 BLOA Both leg and one arm 21 BLA Both Legs Arms 
11 MDY Muscular Dystrophy 
Abbreviations 
Sr.No. Abbreviations Long Form Sr.No. | Abbreviations Long Form 
1 5 Sitting | 9 |PP | Pulling and Pushing 
2 ST Standing 10 MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking 11 SE Seeing 
4 BN Bending 12 H Hearing 
5 L Lifting 13 (> Communivation 
| 6  |KC Kneeling and Crouching 14 JU Jumping 
7 CRL Crawling 15 CL Climbing 
| 8 |RW Reading and Writing 


महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ मुंबई 


शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१९-प्र.क्र.२५१-दि.क.२/दिनांक २ फेबुवारी २०२१ नुसार 


दिलेल्या आदेशास अनुसरुन केंद्र शासनाने अपंगांसाठी सुनिश्‍चित केलेल्या यादीनुसार ज्या पदाची कर्तव्य व जबाबदा-या कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासनाच्या सेवेतीलपदांशी समान आहेत अशा पदाची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे मंडळाच्या आस्थापनेवर आहेत, अशी पदे अपंगाकरिता 
सुनिश्‍चित करण्यात आली आहेत त्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदा-या व कामाचे स्वरुप इत्याद 


(परिशिष्ठ ब- ) 
अ. पदनाम शारिरिक दिव्यांग आरक्षण सदर पदाची जबाबदारी आणि कर्तव्ये अभिप्राय 
क्र. पात्रता 
| ज्येष्ठ राज्यसंघटक |S, BN, ST, W,|a)B,LV उद्योगाचा विकास व विस्ताराचे काम पाहणे/कामाचे नियोजन कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(बढती) ME 1) स OABABLO करणे. उद्योगाच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे. उत्पादन वाढविणे कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
AL,CP, व विकासाबाबत प्रयत्न करणे. आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
LC,Dw, AAV, कामाच्या आवश्यकतेनुसार _ सॉप्टवेअर 
d)ASD.SLD,MI कामाच्या आवश्यकतेनुसार र 
e)MD involving साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. 
APPLIANCES) काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 
२ राज्यसंघटक (नियुक्‍ती) 8, BN, ST, W, 9)8,-४ नेमून दिलेल्या उद्योगाचा विकास व विस्ताराचे काम पाहणे/ कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
र SE, C sk OABABL.O कामाचे नियोजन करणे. उद्योगाच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे. कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
ALCP, ' ' | उत्पादन वाढविणे व विकासाबाबत प्रयत्न करणे, कारागिरांच्या आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
LC,Dw, AAV, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. aid 
d)ASD.SLD,MI तळ मागदशन कणी कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार अर, 
e)MD involving साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. 


APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 


3 | सचिव S, BN, ST, ४/, 9)8,-४ सहकार खात्याच्या नियमानुसार बलुतेदार सोसायट्यांचे रेकॉड कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
MF, RW, SE, C ee pai aes ठेवणे, बलुतेदार सोसायट्यांसाठी नवीन सभासद तयार करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
Aree "| जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सभासदांना अर्थ सहाय्य आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
LC,Dw, AAV, SSL कलन SPL, ela aie वसुली यी वसुल केलेल्या कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
d)ASD,SLD,MI रक्कमेची कर्ज खतावणीमध्ये नोंद करणे. संस कामकाजाचा ea Saas 
e)MD involving अहवाल तालुक्‍यातील सहाय्यक निबंधक (सहकार) आणि जिल्हा साधने व उपयंत्र (AID AND | 
(a)to(d) above. | ग्रामोद्योग अधिकारी यांना सादर करणे, संस्थेच्या संचालक [APPLIANCES) काम करण्यांस 
मंडळाची निवडणूक घेणे, संचालक मंडळाच्या सभा घेणे. साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 
y प्रयोगशाळा सहाय्यक |S, BN, ST, W,|a)B,LV मध पृथःकरण करणे, मध एगमार्क करणे, संशोधन प्रकल्प प्रयोग |कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(मध) स BOL OABABLO| करणे या कामात ज्येष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक यांना मदत करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 
ALCP, ' ' _ | प्रयोगशाळा जडवस्तु संग्रह देखभाल करणे, पिक परागीभवन आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
रो व ELD योजना व परागीभवनामुळे झालेली उत्पादन वाढ यांचे अहवाल कामाच्या आवड्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
णा Weling मागविणे, प्रकल्प तयार करणे, संशोधन व प्रयोगशाळा संबधीत साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. | पुस्तकालये संभाळणे मध पृथःकरणासाठी आवश्यक ती द्रावणे APPLIANCES) काम करण्यांस 
तयार करण्यास ज्येष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक यांना मदत करणे, साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 
पु प्रयोगशाळा सहाय्यक |S, BN, ST, W,)a)B,LV प्रयोगशाळेत असलेली उपकरणे व्यवस्थित सांभाळणे, त्यांच्या नोंदी |कार्यालयातीळ काम आहे. काही वेळा 
(हातकागद) MF, RW, SE, C BOE ताक Bio ठेवणे, सहा.रसायनशास्त्रज्ञ यांच्या मदतीने कागदाचे टेस्टींग |कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
ALCP, =| करणे आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
LC,Dw, AAV, कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
d)ASD,SLD,MI bearer 
e)MD involving साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 
६ मिस्त्री (हातकागद) ।8, BN, ST, 0/, 9)8,-४ संशोधन विभागात रसायनशास्त्रज्ञ सांगतील त्याप्रमाणे नविन यंत्रे कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
MF, RW, SE, C AOL OABABLO| विकसित करण्यासाठी प्रत्यक्षात वेगवेगळे पार्ट तयार करणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
॥1,6७, ' ' | हातकागद संचालनालय विभागातील संशोधन विभागातील यंत्र आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
LC,Dw, AAV, सामुग्रीला तेल पाणी करणे व नादुरुस्त झाल्यास दुरुस्त करणे. ।|कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
शक कालो साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above.. APPLIANCES) काम करण्यांस 


साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
ठाकतो. 


(9 | शिपाई/माळी/ १” aired गट--अ०* go-go मधील अधिका-यांच्या दालनावर व त्यांचे कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
ee ae Teens c)OL,OA,BA,BL,O| अधिनस्त असलेल्या विभागामध्ये शिपायाचे काम करणे, मंडळाच्या जगी ag 
aie (Te - 8) ara ee es ui करणे, hee! पिण्याच्या पाण्याची Pe. नी ee ee - 

d)ASD‘SLD,MI व्यवस्था ele , मंडळात -यांकडे/कर्मचा-यांकडे येणा-या वच जती सॉप्टवेअर, 

श९॥0॥ए०ए |।अ नोंद ठेवणे साधने व उपयंत्र (AID AND 

(a)to(d) above.. APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 

८ | मास्टर पॉटर S, BN, ST, ४/, 9)8,-४ शैला चाकावर मातीची भांडी व मातीच्या वस्तु तयार करणे व कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 

MF, RW, SE, C BOL CABRELG प्रदर्शनामध्ये त्याची प्रात्यक्षिक दाखविणे कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
AL,CP, आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
-(2/00४४,//१४, कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
d)ASD,SLD,MI साधने व उपयंत्र 
e)MD involving साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 

९ प्रयोगशाळा मदतनीस |S, BN, ST, W,|a)B,LV दररोज संशोधन विभागाच्या यंत्रसामुग्नीची, काचेच्या उपकरणांची ।कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 

(हातकागद) MF, RW, SE, C OL eee साफसफाई करणे, वेगवेगळे प्रयोग करण्यासाठी कच्चा माल कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
ALCP, ' ' | कापून देणे, ताडन प्रक्रियेवर वरिष्ठ सांगतील त्याप्रमाणे लक्ष आहे. कामाचे ठिकाणी aia असते. 
नोक SLO ठेवणे, डायझेशन वॉश करणे, यील्ड काढणे बिटरमध्ये लगदा ।कामाच्या आवश्यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 
ति या करणे, बीटरमधील लगदा काढणे, व्हँटवर कागद काढणे. साधने व उपयंत्र (AID AND 
(a)to(d) above. APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 

j o| प्रयोगशाळा मदतनीस |S, BN, ST, W,|a)B,LV प्रयोगशाळेतील दैनंदिन साफ-सफाई करणे, पाणी भरणे, विक्री कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(मध) BER Ee OL OABABLO| कामात मदत करणे, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, साहित्य इ.स्वच्छ कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 

ALCP, | ठेवणे, प्रयोगशाळा कचेरी उघडणे, बंद करणे, आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
LC,Dw, AAV, 


d)ASD,SLD,MI 


कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 


e)MD involving 


साधने व उपयंत्र (AID AND 


(9॥०(५)-००७०५६. APPLIANCES) काम करण्यांस 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 

| q| पथदर्शी यंत्रचालक |S, BN, ST, W,/a)B,LV प्रयोगशाळेची रोजची साफसफाई करणे, लॅब बॉय यांना मदत कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
(हातकागद) ME ves OL OABABLO| करणे, वरिष्ठांना योग्य त्या फायली देणे, कच्चा माल कापणे, कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्‍यक 
AL,CP, वजन करणे, डायझेशन लावणे, बीटरमध्ये लगदा तयार करणे आहे. कामाचे ठिकाणी atid असते. 

ला इत्यादी पदांच्या आढाव्यामध्ये सदर पद व्यपगत 

)ASD,SLD,M करण्याचे प्रस्तावित आहेहाताळावयाची 

e)MD involving असल्यामुळे 

(a)to(d) above. ल Ma बी.एल./एच.एच. 
या प्रवर्गाचे पद सुनिश्‍चित करणे योग्य 
होईल. 

१२। मधुबन सहाय्यक |S, BN, ST, W,|a)B,LV मधुबनाचे विविध कामात मधुक्षेत्रिकाना मदत करणे व कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
च्य MF , RW, SE, C|b)HH gaProten गैरहजेरी कालावधीत मधुबनावरील/मधुक्षेत्रिकांची कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 
(मध) 001,04,७१॥,७1,0| म॑ गैरहजेरी धीत मधुबनावरील/म कार्यालयाबाहेर काम णे आवऱ्यक 
AL,CP, सर्व कामे जबाबदारीने पार पाडणे, आग्यामोहळापासून जास्तीत Se. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
वाति जास्त फायदा होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करणे, वेळप्रसंगी कामाच्या आवश्‍यकतेनुसार सॉप्टवेअर, 

e)MD involving | an त्या जिल्ह्यातील मधुबन केंद्रावर जाऊन मधमाशापालना- (साधने व Saas (AID AND 

(a)to(d) above. संबंधीची कामे करणे. १९८1010७02) काम करण्यास 
साधन व उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. काही वेळा कार्यालयाबाहेर 
काम करणे आवश्यक आहे. कामाचे 
ठिकाणी शांत असते. करण्याचे प्रस्तावित 
आहे 

q3| सहाय्यक सचिव S, BN, ST, W,|aa)B,LV संस्थेचे सचिव यांना कामात मदत करणे, सचिवांच्या कार्यालयातील काम आहे. काही वेळा 
MF , RW, SE, C ee ठी गैरहजेरीमध्ये कायालय सांभाळणे, उद्योजक व बलुतेदार संस्थेचे कार्यालयाबाहेर काम करणे आवश्यक 
त me) सभासद कारागिर यांना शासन योजनेची माहिती देणे आहे. कामाचे ठिकाणी शांत असते. 
LC,Dw, AAV, 
d)ASD,SLD,MI 


e)MD involving 


(a)to(d) above 


Abbreviations 


Sr.No. Abbreviations Long Form Sr.No. | Abbreviations Long Form 
1 [Bo 137्__| 306 12 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 13 AAV Acid Attack Victims 
3 a Deaf 14 ASD Autism Spectrum Disorder (M Mild 
MoD-Moderate) 
4 HH Hard of Hearig 15 |ID ————_| Intellectual Disability 
5 OL One Leg 16 SLD Special Learning Disability 
| 6 | PAL One Arm and One leg 17 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 18 MD Multiple Disabilities 
1 8__|10 Leprosy cured 19 OA One Arm 
| 9 |BA Both Arms 20 BL Both Leg 
10 BLOA Both leg and one arm 21 BLA Both Legs Arms 
11 MDY Muscular Dystrophy 
Abbreviations 
Sr.No. Abbreviations Long Form Sr.No. | Abbreviations Long Form 
1 5 Sitting | 9 |PP | Pulling and Pushing 
2 ST Standing 10 MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking 11 SE Seeing 
4 BN Bending 12 H Hearing 
5 L Lifting 13 (> Communivation 
| 6  |KC Kneeling and Crouching 14 JU Jumping 
7 CRL Crawling 15 CL Climbing 
| 8 |RW Reading and Writing 


